सन २०२१-२२ मध्ये मा.बाळासाहेब 
ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्पाकरिता रु.४३००.०० 
लाख निधी वितरीत करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२१/प्र.क्र. १४२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २४ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दि. १९.०१.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओअ, दि.११.०९.२०१९ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-अ, दि. ११.०९ २०१९ 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७९/८-ओ, दि. १४.०२.२०२० 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ५४२१/प्र.क्र.१४२/८-अ, दि. ११.११.२०२१ 
६. प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे 
पत्र क्रमांक स्मार्ट/पीसीएमयु/लेखा/बजेट २०२१-२२/११०७/२०२१, दि. ९.१२.२०२१ व 
स्मार्ट/पीसीएमयु/ळेखा/बजेट २०२१-२२/१११८/२०२१, दि. १३.१२.२०२१ दि.६.९.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राज्यात 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३०० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 
रु. २१०० कोटी) इतकी असून या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून रु. २१० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे रु. १४७० 
कोटी) इतके कर्ज उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे, प्रकल्पासाठी 3.33% निधी (US $ Io दशलक्ष) खाजगी 
क्षेत्राचा सहभाग म्हणुन (कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून) ग्राम सामाजिक परिवर्तन 
फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणी करिता संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था” स्थापन करण्यात आली आहे. 

या प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमळबजावणीकरिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय 
व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प यांना सन २०२०-२१ मध्ये अखर्चित राहिलेला रु.११३७.५२ लाख एवढा निधी सन 
२०२१-२२ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ मध्ये एकूण रु.७८६.०० लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या सुरळीत 
अंमलबजावणीकरिता प्रकल्प संचालक यांनी संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ३३- अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाकरिता 
बाह्य हिऊ्याच्या (२४०१ ॥९६९) लेखाशिर्षाखाली करिता रु.३०१०.०० लाख व राज्य FRPP (२४०१ 
९५१) लेखाशिर्षाखाली करिता रु.१२९०.०० लाख असा एकूण ४३००.०० लाख एवढा निधी वितरीत करुन 
देण्याची विनंती केली होती. त्यानुषंगाने निधी वितरणाबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः HA ५४२१/प्र.क्र. १४२/८-अओ 


शासन निर्णय : - 


Te 


सन 2029-22 करिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
यांना प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता ३३-अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाकरिता 
एकूण ४३००.०० लाख (रुपये त्रेचाळीस कोटी फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीपैकी बाहय हिऊ््याच्या 
व राज्य feazarean निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


(रु. लाखात) 
बाहय हिळ्याचा निधी राज्य feazaran निधी एकूण वितरीत निधी 
(2809 A8&8) (2809 A844) 
३०१०.०० १२९०.०० ४३००.०० 


२. उपरोक्त रु.४३००.०० लाख निधी प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीत 


केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


बाह्य हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

(११५) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि 
मजूरांसाठी योजना 


मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन 
(११५ लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि 
मजूरांसाठी योजना 


(००) (04) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परीवर्तन प्रकल्प (बाह्य हिस्सा) 
(२४०१ ५९६९) ३३-अर्थसहाय्य 


(००) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा) 
(२४०१५९५१) ३३-अर्थसहाय्य 


. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या ३३-अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाकरिता 


रु.४३००.०० लाख इतक्या निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, 
मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ज्ञ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


| Tae निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा प्रकल्प 


संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 


मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकाना प्रत्येक तिमाहीस 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. अगोदरच्या तिमाहीस वितरीत 
केलेला निधी पूर्णपणे खर्ची पडल्यानंतर व तसे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढील 
तिमाहीकरीता निधी वितरीत करण्यात येईल. संदर्भाकित शासन निर्णयातील सर्व अटींचे 


काटेकोरपणे पालन होईल याची प्रकल्प संचालकांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२१/प्र.क्र. १४२/८-ओ 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दिनांक 
१६.४.२०२० नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर परिपत्रकान्वये या विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.२६/२०२२/व्यय-१ दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२४१६१५०५३१०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NDGE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT,, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4, 
4 
\CBB7FOA77E397F 15: -B09A69B06ED98, 
=D8D9626C9E038380CD235C048F 20D7CE74CFFD3A95F 


8523. 
pseud 9 
serial IN 
2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2022.02.24 16:19:21 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

२. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव 
८. प्रधान सचिव 


. प्रधान सचिव 


(सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(महिला व बाल विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव 


joan य. ls 


= 


९. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 
११, 


१२. 
१२३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९८ 
२०. 
२१. 
२२. 


सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 
प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HA ५४२१/प्र.क्र. १४२/८-ओ 


२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

निवडनस्ती (८-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


